RNINo. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - १४ ] 


गुरुवार , मार्च २८ , २०१९ / चैत्र ७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पसप -५ / कावि -२८८५६ / २०१९ .-- मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१९/ प्र. क्र . ३/ का -७, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकीच्या कार्यक्रमान्वये तसेच महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ९ , पोट - कलम (२) च्या खंड ( अ) चे परंतुक व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग आणि 
निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ चा नियम ६६, पोट -नियम (१) व (३) अन्वये पुणे जिल्हा परिषद गट क्रमांक ३५ - देहू- लोहगाव , तालुका हवेली येथून 
निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांची नावे व त्यांच्या कायम पत्त्यासहित याद्वारे खालीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

परिशिष्ट 
तालुक्याचे नाव ज्या निवडणूक विभागातून 

निवडून आलेल्या 
सदस्य म्हणून निवडून 

जिल्हा परिषद 
आले त्या निवडणूक गटाचे 

सदस्याचे संपूर्ण 
क्रमांक नाव व प्रवर्ग 


अ . क्र . 


कायमचा पत्ता 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


हवेली 


खंडागळे शैला 

राजू 


३५ - देहू - लोहगाव, 
अनुसूचित जाती 


पोस्ट ऑफिसजवळ , देहूगाव , 
तालुका हवेली , जि . पुणे-४१२१० ९ 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २८ मार्च २०१९ . 


( १ ) 


एच -७२८ , भाग एक - अ ( असा.) ( पु.वि.पु.) - १४ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


